उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब संवर्गातील 
उमेदवारांच्या एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
(सीपीटीपी-८) मधील अधिकाऱ्यांच्या अधिसंख्य 
पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ससेप्र-४४२२/प्र.क्र.१७१/प्रश्ञा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: ०३ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ :- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दिनांक २० जानेवारी, २०१४ 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.७/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१६ 
३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : बिंदूना-३०१६/प्र.क्र.२००/प्रशा-२, 
दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०१७ 
४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : बिंदूना-३०१६/प्र.क्र.२००/प्रशा-२, 
दिनांक १२ डिसेंबर, २०१७ 
५. सामान्य प्रशासन विभाग, पत्र क्रमांक : टिआरएन-०६२२/प्र.क्र.३८/८४१३/सीपीटीपी-ब, 
दिनांक ०१.०८.२०२२ 
६. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : ससप्रे-४४२२/प्र.क्र.१७१/प्रशा-२, 
दिनांक १२ ऑगस्ट, २०२२ 
७. आयुक्‍त (शिक्षण) कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका/आस्था अ/सीपीटीपी/१०१/२०२४/४८८९, 
दि. ०९.०८.२०२४ 
शासन निर्णय - 


उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब संवर्गामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा 


परीक्षा-२०२० च्या अंतिम निकालाच्या आधारे निवड झालेल्या व एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम-८ मध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या २३ उमेदवारांसाठी दिनांक १२ ऑगस्ट, २०२२ च्या शासन 
निर्णयाद्वारे दि. २३.०८.२०२२ ते दि. २२.०८.२०२४ या काळावधीसाठी २३ अधिसंख्य पदे निर्माण 


करण्यात आली आहेत. 


2. 


तथापि, सीपीटीपी-८ मधील उपशिक्षणाधिकारी, गट-ब ear प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांचा सत्र ३ व 


सत्र ४ च्या परीक्षेचा निकाल अद्याप जाहीर झालेला नाही. सदर निकाळ जाहीर होऊन संबंधित 
प्रशिक्षणार्थीची सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यासाठी काही कालावधी लागण्याची ठाक्यता आहे. तसेच 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेप्र-४४२२/प्र.क्र.१७१/प्रशा-२ 


सद्यस्थितीत सदर पदाचे विभागीय संवर्ग वाटप अद्याप झालेले नसून, या सर्व बाबीस काही कालावधी 
लागण्याची शक्यता असल्याने सदर परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी यांच्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या 
२३ अधिसंख्य पदांना नियमित पदस्थापनेपर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब संवर्गातील सदर 23 अधिसंख्य पदांच्या वेतनावर येणारा 
खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र.ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण-८० सर्वसाधारण ००१, संचालन व 
TAIRA (००)(०१) शिक्षण संचालक (२२०२१०९१)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि 
चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.७/१६/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक 
२० फेब्रुवारी, २०१६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०९०३११३६४८५६२१ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


VUAY NIVRUTTI 
BHOSALE 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. महालेखापाल १/ २ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे 

५. महासंचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, बोले 
पेट्रोल पंप जवळ, अमरावती रोड, धरमपेठ, नागपुर- ४४२ ४१० 
शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग, पुणे 
शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे/नागपूर 
१०. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. अवर सचिव (प्रशा-५), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.निवडनस्ती 


won G © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


